महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन बँड 
रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड पे रु.५४०० ) या संवर्गातील 
अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 
हजर करुन घेणे व त्यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः मवैअ- २०१८/प्र.क्र.४८८/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक १५.१२.२०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये 
१५,६००-३९,१०० + TS वेतन रुपये ५,४००) या संवर्गातील अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 
पदस्थापनेचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.. 


वाचा येथील शासन निर्णयातील तक्‍्यातील अनधिकृत गैरहजेरीनंतरच्या पदस्थापनेच्या स्तंभामध्ये 
अ. क्र. ४५ येथे नमूद डॉ. पद्मावती गंगाधर यडपलवार यांच्या नावासमोर पदस्थापनेच्या स्तंभात आरोग्य 
संस्थेचे नाव “जि सा रु गोकुंदा जि नांदेड” असे नमूद आहे. त्याऐवजी आरोग्य संस्थेचे नाव “ उपजिल्हा 
रुग्णालय गोकुंदा जि. नांदेड” असे वाचण्यात यावे.” 


सदर शासन शुध्छीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०६१११७२७५६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Varsha Munjaji 
|] एड - 
346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223aceef69d02 
h a ro ५ e bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 


Date: 2019.02.06 14:09:25 +05'30" 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ra, 
ja20b708981b5122e87c8 


प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांकः AIS २०१६/प्र.क्र.४८८/सेवा-३ 


३. उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर यांनी सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यास तात्काळ रुजू 
करुन घ्यावी. 
४. जिल्हा इल्यचिकित्सक नांदेड. 
५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ व २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना, (संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा यांचे 
मार्फत.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


